मा.कामगार न्यायालय, भंडारा येथे दाखल 
आयडीए क्र.१५/२०१५ ते १६/२०१५, श्रीमती 
अनुसया मंगरुजी भुरे व श्रीमती सीताबाई रामाजी 
जोहरे, रोजंदारी मजूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन या 
प्रकरणी दि. २२.१.२०१९ रोजी दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१८१/१३ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: २४ जून, २०२० 


वाचा:- १) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आयडीए १०१५/२१०२९/१९३१/प्र.क्र.११८/ 
आस्था-३, दि.५.१२.२०१९ व त्यासोबतची सहपत्रे. 
2) मा.कामगार न्यायालय,भंडारा यांचे दि.२२-१-२०१९ चे आदेशा. 


प्रस्तावना:- 

तक्रारदार श्रीमती अनुसया मंगरुजी भुरे (मयत) या तालुका फळरोपवाटीका, भंडारा येथे दि. 
६.५.१९८३ पासून रोजंदारी मजूर म्हणून काम करीत होत्या. त्यांना दि.१८.१.१९९४ रोजी तत्कालीन 
फलोत्पादन अधिकारी यांनी तोंडी आदेशान्वये कामावरुन कमी केल्यामुळे त्यांनी मा. कामगार 
न्यायालय, भंडारा येथे तक्रार युएलपी क्र. ४५/१९९४ दाखल केली होती. सदर प्रकरणी दि.२२.३.२०११ 
रोजी निकाल देऊन तक्रारदार श्रीमती भुरे यांना सलगतेसह कामावर पुनर्स्थापित करण्याऐवजी 
दि.१९.१.१९९४ ते दि.१९.४.१९९७ या कालावधीतील पूर्ण थकित मजूरीची रक्‍कम (कामावरुन कमी 
केल्यानंतर उपलब्ध कामाच्या दिवसांच्या मजूरीची रक्‍कम वगळून) अदा करण्याचे आदेश दिले. 
मा. कामगार न्यायालय, भंडारा यांच्या दि.२२.३.२०११ रोजीच्या निर्णयाविरुध्द विभागाने मा. औद्योगिक 
न्यायालय, भंडारा येथे रिव्हीजन युएलपी क्र. ३७/२०११ दाखल केली. 
२. अन्य तक्रारदार श्रीमती सीताबाई रामाजी जोहरे (मयत) या तालुका फळरोपवाटीका, भंडारा 
येथे दि.१०.७.१९८३ पासून रोजंदारी मजूर म्हणून काम करीत होत्या. त्यांना दि.१८.१.१९९४ रोजी 
तत्कालीन फलोत्पादन अधिकारी यांनी तोंडी आदेशान्वये कामावरुन कमी केल्यामुळे त्यांनी मा. 
कामगार न्यायालय, भंडारा येथे तक्रार युएलपी क्र. ४८/१९९४ दाखल केली होती. सदर प्रकरणी 
दि.१७.३.२०११ रोजी निकाल देऊन तक्रारदार श्रीमती भुरे यांना सलगतेसह कामावर पुनर्स्थापित 
करण्याऐवजी दि.१९.१.१९९४ ते दि.२९.८.२००० या कालावधीतील पूर्ण थकित मजूरीची रक्‍कम 
(कामावरुन कमी केल्यानंतर उपलब्ध कामाच्या दिवसांच्या मजूरीची रक्‍कम वगळून) अदा करण्याचे 
आदेश दिले. मा.कामगार न्यायालय, भंडारा यांच्या दि.१७.३.२०११ रोजीच्या निर्णयाविरुध्द विभागाने 
मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे रिव्हीजन युएलपी क्र. ३८/२०११ दाखल केली. 
३. मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी दि.१.३.२०१२ रोजी स्वतंत्र निकाल देऊन तक्रारी 
खारीज केल्या. मा. औद्योगिक न्यायालयाच्या सदर निर्णयाविरुध्द विभागाने मा. उच्च न्यायालय, 


झासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१८१/१३ A 


खंडपीठ नागपूर येथे रिट पिटीशन क्र.२३७७/२०१३ व रिट MR क्र.१२२२/२०१३ दाखल करण्यात 
आल्या. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.१४.८.२०१४ रोजी स्वतंत्र न्यायनिर्णय देऊन आव्हानीत 
केलेले कनिष्ठ न्यायालयाचे निकाल योग्य असल्याबाबत निर्णय देऊन रिट याचिका खारीज केल्या. 

४. त्यानंतर मूळ तक्रारदार श्रीमती अनुसया भुरे, मजूर या मयत झाल्याने त्यांचा मुलगा श्री.चंद्रभान 
मंगरुजी भुरे यांनी दि.६.५.१९८३ ते १८.१.१९९४ या कालावधीतील रक्‍कम रु.१,३६,९८०/- व 
दि.१९.१.१९९४ ते १९.४.१९९७ या कालावधीतील रक्‍कम रु.९७,२९१/- अशी एकूण थकबाकी रक्‍कम 
रु.२,३४,२७१/- मिळण्यासाठी मा. कामगार न्यायालय, भंडारा येथे आयडीए क्र. १५/२०१५ दाखल 
केली. 

५. तर श्रीमती सीताबाई रामजी जोहरे यादेखील मयत झाल्या असून त्यांचा मुलगा श्री.सदाशिव 
रामाजी जोहरे यांनी दि.१०.७.१९८३ ते १८.१.१९९४ या कालावधीतील रक्‍कम रु.१,३६,५८०/- तसेच 
दि. १९.१.१९९४ ते दि. २९.८.२००० या कालावधीतील रक्कम रु.२,६१,०७२ /-अशी एकूण थकबाकीची 
रक्‍कम रु. ३,९७,६५२/- मिळण्यासाठी मा. कामगार न्यायालय, भंडारा येथे आयडीए क. १६/२०१५ 
दाखल केले. 

६. मा. कामगार न्यायालयाने दि. २२.१.२०१९ रोजी न्यायनिर्णय देऊन श्रीमती अनुसया भुरे यांना 
रु.२,३४,२७१/- व श्रीमती सीताबाई जोहरे यांना रु.३,९७,६५२/- ही रक्‍कम ३० दिवसांचे आंत अदा 
करण्याचे व तसे न झाल्यास सदर रकमेवर द.सा. द. शे. १० दराने व्याज रक्‍कम अदा करण्याचे प्रतिवादी 
यांना निदेश दिले आहेत. 

७. श्रीमती भुरे, यांना दि.२२.१.२०१९ पासून द.सा.द.शे.१० टक्के दराने आयडीए क्र.१५/२०१५ मध्ये 
मूळ रक्‍कम २,३४,२७१/- अधिक दि.३१.१.२०२० पर्यंत व्याज रु. २४,०६९/-मिळून एकूण रक्‍कम 
रु.२,५८,३४०/-व श्रीमती जोहरे यांना आयडीए क्र.१६/२०१५ मूळ रक्‍कम ३,९७,६५२/- अधिक व्याज 
रु. ४०,८५४/- असे एकूण रु.४,३८,५०६/-संबंधित तक्रारदारांना अदा करण्यास शासन स्तरावरुन 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. उपरोक्त वस्तूस्थिती विचारात घेता आयडीए क्र.१५/२०१५ मधील तक्रारदार श्रीमती अनुसया 
भुरे यांचे वारसदार श्री. चंद्रभान भुरे यांना दि.६.५.१९८३ ते १८.१.१९९४ या कालावधीतील रक्‍कम 
रु.२,५८,३४०/- व आयडीए क्र.१६/२०१५ मधील तक्रारदार श्रीमती सीताबाई जोहरे यांचे वारसदार 
श्री.सदाशिव जोहरे यांना रु.४,३८,५०६/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. वरील मजूरांची फरकाची परिगणना व थकबाकी अदा करण्याची कार्यवाही करतांना 
शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेश यांचे अनुपालन करण्यात यावे. याप्रकरणी कोणतीही 
प्रशासकीय किंवा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

३. प्रस्तूत प्रकरणी तक्रारदारांना कोषागारातून देयकाद्वारे रक्कम आहरीत करुन अदा 
करण्यासाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा यांना आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करुन खालील लेखाशिर्षातून सदर खर्च भागविण्यात यावा. 
२४०१-पीक संवर्धन, ११९(०३)(०१) भाजीपाला व रोपमळे व स्थानिक उद्याने, २४०१-१७२२(०२ मजूरी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१८१/१३ ओ 


४. सदर खर्चास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, दि.१७.४.२०१५ मधीळ भाग पहिला, 
उप विभाग दोन, अनुक्रमांक २, नियम ७ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/२०२०/व्यय-१, दि.२७-४-२०२० च्या टिप्पणीनुसार 
मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००६२४१६२७३१०७०१ असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ashok. ५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Maroti ; 
Atram : 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,नागपूर विभाग,नागपूर. 
४. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
५. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर, 
६. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 
८. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर 
९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा 
१०. उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा 
११. कृषि पर्यवेक्षक तालुका फळरोपवाटीका, भंडारा 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


